राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अस्थायी 
पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.: इएसटी-१७१७/प्र.क्र.४४/राउश्यु-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ एप्रिल, २०२२ 


वाचा: १) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. इएसटी २००२/प्र.क्र.९६/इएक्ससी-४, दि.०१.०१.२००३. 

२) शासन निर्णय, गृह विभाग, इएसटी-१६१६/प्र.क्र.२००/राउशु-१, दि.०२.०९.२०२१. 

३) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. इएसटी-१७१७/प्र.क्र.४४/राउश्यु-१, दि.२५.१०.२०२१. 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२. 

५) आयुक्त, राउझु, मुंबई यांचे पत्र क्र. इएसटी ११२०२१/मुदतवाढ २०२१-२२/२-क, 
दि.३१.०३.२०२२. 


) 
) 
) 
) 


शासन a RU? Boe निर्णय:- 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा आकृतीबंध संदर्भ क्र.१ येथील दि.०१.०१.२००३ च्या शासन 


निर्णयान्वये मंजूर केलेला आहे. त्यानुसार राज्य उत्पादन Bow विभागासाठी मंजूर करण्यात 


आलेल्या एकूण ३६११ पदांपैकी १२२६ पदे अस्थायी आहेत. तसेच, संदर्भ क्र. २ येथील 


दि.०२.०९.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा ३८०० पदांचा सुधारीत 


आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. 


२. विभागाच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 


केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आला नाही, 


अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना संदर्भाधीन दि.२५.१०.२०२२ च्या शासन 


निर्णयान्वये दि.२८.०३.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता सदर १२२६ अस्थायी 


पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर are निर्णय, संदर्भ क्र. ४ येथील वित्त विभागाच्या दि.२२.०२.२०२२ च्या शासन 


निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१७१७/प्र.क्र.४४/राउशु-१ 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४०६१२४५०३१२२९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 
१ 


AD 


Cc AN 


o~ 


| 


(२ GS © 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


8 


महाराष्ट्राचे WIT यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sandeep Gorakhnath Dhakane 
Home 


Sandeep Gorakhnath  bessrinen:pesicode-200032st-Mahorsh 
2. 


5.4.20=418588839686584ca25060bf57af23a4473234 


Dhakane a 
(संदिप ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 

सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

सह संचालक (लेखा), राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

निवडनस्ती, कार्यासन राउशु-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


REKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


